राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण 
प्रकल्पांतर्गत रत्नागिरी शहरात भूमिगत 
विद्युत वाहिनी टाकणे बाबत............. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन ) 
शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०९७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-९ 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दि.२२.१०.२०२१. 
संदर्भ- ०१. महसूल व वन विभाग (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) यांचे शासन निर्णय 
क्र. आव्यप्र — २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२) आव्यप्र-१ दि. ३०.०६.२०२०. 
०२. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. ०४.०९.२०२०. 
०३. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. १०.०३.२०२१. 
०४. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. २१.०३.२०२१. 
०५. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. ३१.०३.२०२१. 
०६. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. २४.०६.२०२१. 
०७. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. २५.०६.२०२१. 
०८. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. 
०९. एम.ए.डी.सी.एल. चे पत्र न॑ 00/500)/ए0२)॥?-॥॥.?1ए/२४११४1॥/१९९२५५ , 
दि. २८.०८.२०२१. 


शासन निर्णय : 

जागतिक बँक सहाय्यित राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत रत्नागिरी शहरात भूमिगत 
विद्यूत वाहिनी टाकण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांनी रत्नागिरी शहरात 
आणलेल्या साहित्यासाठी लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांनी सादर केलेल्या रु. १,३५,५२,५४७/- 
(रुपये एक कोटी पस्तीस लाख बावन्न हजार पाचशे सत्तेचाळीस फक्त) च्या खर्चास आणि सदर निधी लिना 


पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांना अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


खालील नमूद केल्याप्रमाणे RTGS द्वारे प्रदान करण्यात यावे, 


ea Ne ७: “>, | रक्‍कम 
L ss 
मोबीलायझेशन ऐंडव्हान्स १३,०३,१२०/- 
Mobilization Advance (तेरा लाख तीन हजार एकशे तीस फक्त) 
माधवी: eR OAS i et 
g . (Retentoin ७,८१,८७८/- 
Money) @&% (सात लाख एक्क्याऐंशी हजार आठशे अटठ्ठ्याहत्तर फक्त) 


Paar पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. १.३१,१४,६९५/- 
(एक कोटी एकतीस लाख चौदा हजार सहाशे पंच्याण्णव 


फक्त) 
आयकर (Income Tax @ २,१८,९२६/- 


TDS) (दोन लाख अठरा हजार नऊशे सव्वीस फक्त) 


FELT सेवा कर (GST) १,०९,४६२/- 


(एक लाख नऊ हजार चारशे त्रेसष्ट फक्त) 
१,०९,४६३/- 


CGST: 


(एक लाख नऊ हजार चारशे त्रेसष्ट फक्त) 


SGST 


लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांना अदा करावयाच्या रकमेवर आयकर (TDS) आणि 

जीएसटी टीडीएस बजा करुन त्यांना RTGS द्वारे प्रदान करण्यात याबे. 
रत्नागिरी शहरात भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स 

प्रा.लि. यांना करारानुसार १०% अग्निम म्हणून एकुण रु. ८,६५,६९,२९८/- (आठ कोटी पासष्ठ लाख 
एकोणसत्तर हजार दोनशे अठ्ठ्याण्णव फक्त) प्रदान करणात आले आहेत. करारातील तरतुदीनुसार 
रु. ३,७०,७९,७२४/- (तीन कोटी सत्तर लाख एकोणऐंशी हजार सातशे चोबीस फक्त) एवढे अग्रिम 
यापुर्वीच्या देयकातून वजा करण्यात आलेले आहेत. आता रु १३,०२३,१३०/- (तेरा लाख तीन हजार एकशे 
तीस फक्त) एवढे अग्रिम आणि ६% रिटेन्शन मनी (Retention Money) उपरोक्‍त देयकामधून वजा 
करण्यात येत आहेत. उर्वरित अग्रिम रु. ४,८१,८६,४४४/- (चार कोटी एक्क्याऐंशी लाख शहाएऐंशी हजार 
चारशे चव्बेचाळीस फक्त ) कराराप्रमाणे पुढील देयकामधून वजा करण्यात येईल. 

याबाबतचे देयक अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई यांना सादर करण्याकरिता श्री अर्जून पालव, 
लेखाधिकारी आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग आहरण ब संवितरण अधिकारी आणि श्रीमती राजश्री राऊत, 
वित्तीय सल्लागार व सह सचिव यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

या कामी होणारा खर्च मागणी क्रमांक सी-६, २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य 
८०, सर्वसाधारण, १०२ आपत्तीप्रवण क्षेत्रामध्ये नैसर्गिक आपत्कालीन परिस्थितीबाबतच्या तातडीच्या 
योजनांचे व्यवस्थापन करणे (०६) चक्रीवादळ रोधक बांधकाम करणे (०६) (०१) चक्रौबादळ रोधक 
बांधकाम करणे (७५ टक्के केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) ( २२४५ २६०३) २९ सहाय्यक अनुदाने या लेखाशिर्षा 


अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२१-२२ या वर्षाकरीता करण्यात आलेल्या तरतुदीतून करण्यात येईल. 


सदर आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २५३/व्यय- 
९/२०१९, दि. २७/०६/२०१९ अन्बये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२११०२२१४४२५२५५१९ असा आहे. सदर आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ges तट 


( अ. सं. फडतरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
2) प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी लि., प्रकाशगड, वांद्रे, मुंबई. 


४) वित्तीय सल्लागार ब सह सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) आव्यप्र-१, संग्रहार्थ 


६) राष्ट्रीय चक्रीबादळ धोके निवारण प्रकल्प, (निवडनस्ती) 


